RNI No.MAHBIL / 2009/ 35527 


Reg . No.MH /MR /South - 343 /2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - क 


वर्ष ६, अंक ३२( २) ] 


बुधवार , जुलै १६, २०१४ / आषाढ २५ , शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये ९.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ६५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त, आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


अन्न सुरक्षा आयुक्त , अन्न व औषध प्रशासन , महाराष्ट्र राज्य 
सर्व्हे नं . ३४१, बांद्रा -कुर्ला संकूल, बांद्रा ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१, दिनांक १५ जुलै २०१४ 

आदेश 
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम , २००६. 

क्रमांक असुमाअ/ अधिसूचना/ १०६३-२०१४ / ७. -ज्याअर्थी ( क ) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ४७ मध्ये अधोरेखित केलेल्या निदेशक 
तत्वांपैकी इतर गोष्टींबरोबरच एक तत्व म्हणून सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे एक प्रमुख कर्तव्य आहे, आणि ज्याअर्थी, नागरिकांच्या 
आरोग्यास हानी पोहोचण्यास प्रतिबंध व्हावा यादृष्टीने उपाययोजनांची तरतूद करण्याबाबतची संकल्पना या तत्वामध्ये निश्चितच समाविष्ट आहे ; 

( ख ) केंद्र व राज्य सरकार आणि अन्न सुरक्षा आयुक्त यांनी अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम , २००६ याच्या प्रकरण तीन खालील विवक्षित 
तत्वांचे अनुसरण करणे आवश्यक आहे, ज्यांमध्ये मानवी जीवन व आरोग्य सुरक्षित राखण्याकरिता योग्य तो स्तर गाठण्याचा काटेकोर प्रयत्न करणे 
अभिप्रेत आहे [कलम १८ (१)( अ)] आणि म्हणून, मानवी जिवनाच्या सुरक्षिततेबाबत सर्व संरक्षक उपाय योजण्याच्या दृष्टीने, या प्राधिकरणांच्या 
प्रचालनामध्ये या बाबींचे नेहमीच मार्गदर्शन होणेदेखील अभिप्रेत आहे ; 

( ग ) अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम , २००६ याच्या कलम ३० ( २)( अ) अन्वये, सार्वजनिक आरोग्याच्या हिताच्या दृष्टीने, कोणत्याही अन्न 
पदार्थांचे उत्पादन, साठा , वितरण वा विक्री करण्यास प्रतिबंध करण्याचा अन्न सुरक्षा आयुक्तांस अधिकार आहे व ते त्यांचे कर्तव्य आहे ; 

( घ ) तंबाखू, सुपारी -मग ती स्वादयुक्त , सुगंधित असो अथवा इतर घटकांनी, जसे निकोटीन , जड धातू, वडी अवरोधके ( अॅण्टी- केकींग 
एजंट्स ) ( घटकद्रव्ये म्हणून विनिर्देशपूर्वक परवानगीदिलेली मर्यादा वगळता अन्य बाबतीत ), चांदीचा वर्ख, बाइंडर्स , स्वादरस , सुगंधिते , सुवासिके , 
प्रतिबंधित रसायने यांनी मिश्रयुक्त असो,किंवा यांपैकी कोणताही एक घटक ( उक्त घटकद्रव्यांचा निर्देश यात यानंतर संदर्भानुसार सामूहिक वा 
स्वतंत्रपणे “ उक्त अपमिश्रके ” असा करण्यात आला आहे.) हे, अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ च्या कलम ३ ( अ ) अनुसार “ अन्न " 
आहेत . 


~ 


. 


( १ ) 


भाग चार - क - ६५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- क, जुलै १६ , २०१४ / आषाढ २५ , शके १९ ३६ 
( च ) विविध वैज्ञानिक अहवालांच्या व मतांच्या सर्वसाधारण तपासणी अंती असे निदर्शनास आले की , गुटखा, पानमसाला, सुगंधित तंबाखू , 
सुगंधित / सुवासिक सुपारी, खर्रा तसेच एकतर तंबाखू किंवा सुपारीमिश्रीत कोणत्याही नावाने संबोधली जाणारी तत्सम उत्पादने ही ग्राहकांच्या 
आरोग्यास अत्यंत अपायकारक आहेत आणि त्यांच्या प्रतिकूल परिणामामुळे भावी पिढ्यांच्या जनुकीय रचनेमध्येदेखील फेरबदल होऊ शकतात ; 

( छ ) ज्या अन्न पदार्थांमध्ये तंबाखू आणि /किंवा सुपारी हे मुख्य घटकद्रव्य आहे, मग त्यांमध्ये उक्त अपमिश्रके असोत वा नसोत , आणि मग 
ते 

गुटखा, पान मसाला, सुवासिक / सुगंधित सुपारी , सुवासिक / सुगंधित तंबाखू, खर्रा अथवा अन्य कोणत्याही नावाने ओळखले जात असोत वा 
नसोत असे अन्न पदार्थ मानवी आरोग्यावर अत्यंत अपायकारक परिणाम करतात आणि परिणामी त्याचा समाजाच्या स्वास्थ्यावर देखील परिणाम 
होतो, हे व्यापक वैज्ञानिक पुराव्यावरून आढळून आले आहे ; 

( ज ) अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ च्या कलम ३० ( २)( अ) अन्वये काढलेली अधिसूचना क्रमांक एफएसएसए / अधिसूचना / 
७७७-२०१३ / ७, दिनांक १८ जुलै २०१३ याद्वारे , अन्न सुरक्षा आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी, जी एकतर स्वादिष्ट, सुगंधित किंवा कोणत्याही उक्त 
अपमिश्रकांसोबत मिसळवली जाते आणि अन्य नावाने चालणारी किंवा गुटखा, पान मसाला, स्वादिष्ट / सुगंधित तंबाखू, स्वादिष्ट / सुगंधित सुपारी, 
खर्रा या स्वरूपात किंवा अन्य कोणत्याही नावाने संबोधली जाणारी किंवा कसे , ग्राहकाने मिश्रण करण्यास सहजरित्या सुलभ 

होईल अशा रीतीने 
विकलेली किंवावितरित केलेली एक उत्पादन म्हणून किंवानिराळे उत्पादन म्हणून आवेष्टित केलेलीकिंवा खुले असलेले आणि /किंवाविकलेली 
किंवा कसे अशी तंबाखू आणि सुपारी यांची निर्मिती , साठवण, वितरण किंवाविक्री यास लोकांच्या आरोग्याच्या हितासाठी २० जुलै २०१३ पासून 
एक वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिबंध घातला होता 

( झ ) अलीकडील वैज्ञानिक संशोधनावरूनदेखील या अन्न पदार्थांचे अपायकारक परिणाम समोर आलेले आहेत ; 

(ट ) कच्च्या प्रक्रिया न केलेल्या तंबाखूची व सुपारीची चव आणि घडण आकर्षक नसल्याने, तंबाखू आणि /किंवा सुपारीमध्येविशेषतः उक्त 
स्वादिष्ट किंवा सुगंधी अपमिश्रकांपैकी कोणतेही एक किंवा अनेक अपमिश्रके मिश्रित केल्यामुळे तिच्या आकर्षकतेत निश्चितच वाढ होते . अशा 
प्रकारे कच्च्या व प्रक्रिया न केलेल्या तंबाखू आणि /किंवा सुपारी यामध्ये स्वादिष्ट, सुगंधीकिंवा उक्त अपमिश्रकांपैकी एक किंवा अनेक अपमिश्रके 
घातल्याखेरीज अशा प्रक्रिया न केलेल्या तंबाखूचेकिंवा सुपारीचे सेवन निश्चितच अत्यल्प प्रमाणात होते. उक्त अपमिश्रकांपैकी एक किंवा अनेक 
स्वादिष्ट, सुगंधी अपमिश्रके घातल्यामुळे किंवा मिश्रित केल्यामुळे किंवा त्यांच्या प्रत्यक्ष घडणीमध्ये सुधारणा केल्यामुळे किंवा सुपारीबरोबर 
तंबाखूचेमिश्रण केल्यामुळे या अन्न पदार्थात बदल घडून येतात आणि यामुळे हे पदार्थ, मोठ्या प्रमाणावर मुलांना तसेच जनतेला मोठ्या प्रमाणात 
आकर्षित करीत आहेत . या पदार्थांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढत असून त्यांचे व्यसन लागत असल्यामुळे त्याचा खाणाऱ्यांच्या आरोग्यावर 
विपरित परिणाम होत आहे आणि तसेच भावी पिढ्यांच्या जनुकीय रचनेवरदेखील प्रतिकूल परिणाम होत आहे . उक्त अपमिश्रकांपैकी काही 
अपमिश्रके ही आरोग्यास अत्यंत घातक असल्यामुळे, त्यांच्यावर अन्न सुरक्षा व मानके ( संदूषक, विष व अवशेष) विनियम, २०११, अन्न सुरक्षा व 
मानके ( अन्न पदार्थांचा दर्जा व अन्न मिश्रक पदार्थ) विनियम , २०११ आणि अन्न सुरक्षा व मानके ( विक्रीवर प्रतिबंध व निबंध ) विनियम, २०११ या 
अन्वये प्रतिबंध घालण्यात आले आहे ; 

( ठ) गुटखा व पानमसाला यांच्या रूपात अनेकदा आढळून आलेल्या तंबाखू, सुपारी आणि उक्त अपमिश्रकांपैकी अनेक अपमिश्रके यांच्या 
घातक परिणामामुळे अॅक्यूट हायपर मॅग्नेशिया, हृदय विकार , ओरल सब म्युकस फायब्रोसिस , मुखाचा कर्करोग, ल्युक्योप्ल्याकीया , अन्ननलिकेचा 
कर्करोग , पोटाचा कर्करोग, मेटाबॅलिक अबनॉरमॅलिटी , प्रजनन स्वास्थ्य व आरोग्य, जठर , आतडे व श्वसन या संबंधीचे आजार होतात. आणि 
ज्याअर्थी, पुढील शास्त्रीय अहवाल , लेख व मते यांमधून अशा अन्न पदार्थांचे अत्यंत घातक परिणाम दिसून येतात , 

टाटा स्मृती रुग्णालय येथे केलेले संशोधन - ओरल सबम्युकस फायब्रोसीस होण्यास सर्वात महत्त्वाच्या कारक घटकांपैकी सुपारीचा 
वापर हा एक कारक घटक मानला जातो. ( परिक्षणात्मक लेख - जे . ओरल पॅथोल मेड १ ९९ ५ ). 
टाटा मूलभूत संशोधन संस्था येथे केलेले संशोधन - सेवनाचा आणि मुखाचा कर्करोग व कर्करोगपूर्व लक्षणे या दोन्हींचा कार्यकारण 

संबंध मान्य करण्यात आला आहे ( भारतातील तंबाखूच्या सवयी, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, मुंबई १९९ २). 
३. डॉ . जेम्स ई हॅमनर व इतर यांनी केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की , कर्करोगपूर्व लक्षणांमधून पुढे कार्सिनोमा होतो. 

( ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस , मुंबई १ ९९ २). 
शासकीय दंत महाविद्यालय (नागपूर , २०१२ ) यांचे अहवाल गुटखा व पानमसाला इत्यादींच्या वापरामुळे ओरल सबम्युकस 
फायब्रोसिस होतो. २०१३ मध्ये मिळालेल्या नोंदीतील अभिलेखाप्रमाणे, १८०-२०० रुग्ण हे ओरल सबम्युकस फायब्रोसिस झाल्यामुळे 
रुग्णालयात दाखल झाले होते . 
शासकीय दंत महाविद्यालय, मुंबई यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या माहितीवरून असे दिसून आले आहे की , गुटखा चघळल्यामुळे ओरल 
सबम्युकस फायब्रोसिस होतो आणि अशा रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होत आहे ( वर्ष २०१२ ). 


. 


१. 


२ . 


४ . 


५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- क, जुलै १६, २०१४ / आषाढ २५, शके १९ ३६ 


३ 


६ . 


ग्लोबल अॅडल्ट टोबॅको सर्व्हे ऑफ इंडिया यांनी २०० ९-२०१० मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले की , ३५ टक्के पौढ व्यक्ती 
ह्या , कोणत्याही एका प्रकारच्या तंबाखूचा खाण्यासाठी वापर करतात. त्यापैकी २१ टक्के लोक धुम्रविरहित तंबाखू खात असल्याचे 
आढळून आले आहे. 


७ . 


८ . 


९ . 


" 


सलाम बॉम्बे फाऊंडेशन या अशासकीय संघटनेने २०१३ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणातील अहवालावरून हे दिसून आले आहे की , गुटखा, 
पानमसाला इत्यादींवर बंदी घातल्यामुळे शाळेत जाणाऱ्या मुलांना त्याचा फायदा झाला असून त्यामुळे शाळेच्या परिसरात स्वस्त 
गुटखा व पानमसाला मिळत नाही ( वर्ष २०१३ ). 
रिप्रोडक्टीव्ह टॉक्सीकॉलॉजी [ ३६ ( २०१३ ) १२-१७] मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखात नुसते तंबाखू व सुपारी, एकत्रित किंवा वेगवेगळी 
किंवा इतर घटकांसमवेत सेवन केल्याने प्रजननावर विषारी परिणाम होतात . 
सय्यद अख्तर , सामुदायिक चिकित्सा व व्यवहार विज्ञान विभाग, कुवेत विद्यापीठ, कुवेत ( ८ डिसेंबर २०१२) यांचे ऑनलाईन प्रसिद्ध 
झालेल्या लेखाच्या, पुनर्विलोकनानुसार , सुपारी चघळल्यामुळे आशिया खंडातील लोकांना घशाच्या पेशींचा कर्करोग होण्याचे प्रमाण 

जास्त आहे. 
१०. श्री . राजेश्वर एन. शरण यांच्या प्लॉस वन ( ऑगस्ट, २०१२ / खंड ७, क्र . ८ / इ ४२७५ ९ ) मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखात सुपारीतील 
प्राथमिक घटक मुख्यतः अल्कलॉईड अॅरॉकोलीन हे कर्करोगात विशेषतः मुखाच्या 

कर्करोगास कारणीभूत असून 

ते सर्वसाधारण 
उत्परिवर्तजन्य म्युटाजेनिक सायटोटॉक्सीक आणि जिनोटॉक्सीनकारक आहेत . 
११ . आयएआरसी मोनोग्राफ ( खंड ८५ ) नुसार सुपारी हे ओरल सबम्युकस फ्रायब्रोसिस ओएसएमएफ ( OSMF) मानवामध्ये 

कर्करोगपूर्व लक्षणे यास कारणीभूत आहेत. 
१२. राष्ट्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण संस्थेच्या अहवालात अभ्यास, पुनर्विलोकनानुसार , भारतात सुमारे एक तृतीयांशपेक्षा अधिक प्रौढ 

हे तंबाखू कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे घेतात आणि १६ कोटींपेक्षा अधिक लोक हे धुम्रविरहित तंबाखुचा वापर करतात. 
१३. उर्मिला नायर व इतर ( मुटजेनेसिस खंड १ ९, क्र . ४ , पी.पी. २५१-२६२, २००४ ) यांचे अहवालानुसार ओरल 

सबम्युकस 

फ्रायब्रोसिस 
( OSMF ), तोंडाचा कर्करोग होतो हे सिद्ध झाले असून त्याच्या अतिसेवनामुळे मृत्यूदरात लक्षणीय वाढ होते . 
१४. गुप्ता व रे ( २००३ ) यांनी भारतात अनेक रोगनियंत्रण यावर केलेल्या अभ्यासात ओएसएफ होण्याचे मोठे धोके सुपारी सेवन 

करणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त असून ७० % प्रकरणात ३५ पेक्षा कमी वय असणारे आहेत असे दर्शविले आहे. 
१५. चू २००१, सुपारी सेवनामुळे व्यसन लागते . 
१६. सिनोर व इतर, १९९०, अनेकांनी केलेल्या अभ्यासामध्ये, सुपारी चघळल्यामुळे ओएसएफ होण्यापासूनचे २९ ते १५४ पर्यंत संबंधित 

धोके दिलेले आहेत . 
१७. शहा व शर्मा, १ ९९ ८ , वारंवार सुपारी चघळल्यापेक्षा सुपारी सेवनाच्या व्यसनाने आलेली सवय हेच प्रत्यक्षपणे ओएसएफ ( OSF ) 

साठी कारणीभूत आहे. 
१८. बाबू व इतर, १९९ ६ , युवकांमध्ये कर्करोगाच्या लक्षणात वाढ झालेली आहे . 
१९. जेंग व इतर , २००१, पानमसाल्यातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या सुपारीमुळे मुटेजेनिक क्लास्टोजेनिक व कार्सनोजेनिक स्थिती 

मोठ्या प्रमाणात उद्भवते . 
२०. दवे व इतर, १९९ २, अरेकोलीन हे सर्वात महत्त्वाचे असून ते सुपारीमध्ये आढळून येते . जे अल्कलॉईड असून ते सुक्या वजनाच्या १% 

एवढे आहे आणि ते जेनोटॉक्सीक असल्याचे दर्शविले आहे . 
२१. शिरनामे व इतर, १९ ८३, १९ ८४, सुपारीचा अर्क हा सालमोनेला ट्रायफीम्युरियम स्ट्रेन्ससाठी मुटेजनिक असून तो एक्सोजिनिअस 

मेटाबॉलिक अॅक्टिव्हेशन सिस्टिम नुसार त्याचा अभाव असो वा नसो. 
२२. रोसीन व इतर, २००२, सुपारीचा पाण्यासमवेतचा अर्क की ज्याचा पीएच चा भार १० पेक्षा अधिक आहे , त्यामुळे मायटॉटिक गुणसूत्र 

बदल घडतात . 
२३. आयएआरसी, २००४ , यांनी सुपारी चघळल्यामुळे मानवाला कर्करोग होतो असे अलिकडेच वर्गीकृत केलेले आहे ( आयएआरसी, 

२००४) . 
२४. पोलासा इट अल, १९९ ३, पानमसाल्याच्या वेगवेगळ्या प्रकारातील पाण्याच्या अर्कामुळे एस . टायफिम्यूरियम प्रकारात म्यूटेजेनिक 

आहेत . 


. 


भाग चार - क - ६५-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- क, जुलै १६ , २०१४/ आषाढ २५ , शके १ ९ ३६ 
२५. नायर व इतर , १९९१, तंबाखूसह किंवा तंबाखूविरहित पानमसाला सेवन करणाऱ्या व्यक्तींच्या मुखात एक्सफोलीएटेड पेशींमधील 

गुणसूत्रांचे विभाजन होते. पानमसाला सेवन करणाऱ्या व्यक्तींच्या मुखात प्रिकॅन्सरस स्ट्रेन्समुळे मॉयक्रोन्यूक्लियसची निर्मिती झाल्याचे 

आढळून आले आहे. 
२६. दवे व इतर , १९९१, पानमसाला व गुटखा सेवन करणाऱ्या व्यक्तींच्या बकल म्युकोझा पेशी एक्सफोलीएटेड होतात. 
२७. देसाई व इतर, १ ९९ ६, नियंत्रित गटाच्या तुलनेने सवय असल्यामुळे बाधित होणाऱ्या गटात विशेष वाढ दिसून येते. 
२८. कायल व इतर, १ ९९ ३, पानमसाला किंवा गुटखा इ. चघळण्याच्या प्रकारानुसार सूक्ष्म न्यूक्लिऐटेड पेशींची संख्या मुखातील म्यूकोझल 

पेशी एक्सफोलीएटेड झाल्याचे प्रमाण अधिक ठळकपणे वाढते . 
२९. नेहमी तंबाखू सेवन करणाऱ्या व्यक्तींच्या असमगुणित डीएनए यांच्या नंतरच्या विकासात किंवा मुखातील स्क्वामस पेशींच्या 
कारसीनोमस व सहयोगी पेशींमध्ये अति धोका असल्याचे संकेत आढळून आलेले आहेत ( सुडबो आणि रेथ , २००३, सुडबो आणि 

२००४ ). 


इतर , 


•• 


. 


( ड ) संचालक, आचार्य तुलसी रिजनल कॅन्सर ट्रिटमेंट अॅन्ड रिसर्च इन्स्टीट्युट , बिकानेर, राजस्थान (दिनांक २ नोव्हेंबर २०११ चे पत्र ), 
संचालक , आरएसटी रिजनल कॅन्सर हॉस्पिटल, नागपूर (दिनांक ३ जानेवारी २०११ चे पत्र) ; आणि संचालक , इंदिरा गांधी इन्स्टीट्युट ऑफ 
मेडिकल सायन्सेस , पटना (दिनांक - निरंक ) ; रिजनल कॅन्सर सेंटर ( ७ जानेवारी २०११) ; संचालक , द गुजरात कॅन्सर अॅन्ड रिसर्च इन्स्टीटयुट , 
अहमदाबाद व इतर नऊ संस्थांनी अशाप्रकारचे अन्न सेवन केल्यामुळे होणाऱ्या वाईट परिणामांपासून भारताच्या जनतेला वाचविण्यासाठी अशा 
प्रकारच्या अन्न पदार्थांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यासाठी विनंती करणारे पत्र मा . पंतप्रधान यांना लिहिले आहे. 

( ढ ) भारत सरकार , आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या विशेष सचिवांनी दिनांक २७ ऑगस्ट २०१२ च्या पत्रान्वये 
जनहितार्थ, अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम , २००६ व त्याखालील तयार केलेल्या विनियमांच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी तंबाखू व 
निकोटीनयुक्त अन्न पदार्थांवर बंदी घालण्याच्या संदर्भात वेगवेगळ्या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना विनंती केली आहे. 

( ण ) या कार्यालयामार्फत , ११७३ नमुन्यांपैकी गुटखा, पान मसाला इत्यादींच्या ११५३ नमुन्यांची चाचणी केली असता अन्न सुरक्षा व मानके 
( अन्नपदार्थ मानके व अन्न अपमिश्रक ) विनियमन , २०११ अन्वये प्रतिबंधित केलेले मॅग्नेशिअम कार्बोनेटचे घटक आढळून आलेले आहेत . 

( त ) सन २००३ ते २०११ या कालावधीमध्ये गुटखा व पानमसाला यांचे नमुने गोळा करण्यात आले. त्यावर आधारित करण्यात आलेल्या 
नमुन्यांमध्ये न्यायालयात ७१७ खटले दाखल केले होते, आणि गुटखा व पानमसाल्याचा जप्त केलेला मोठा साठा नष्ट करण्यात आला होता. 

( थ ) देशात आतापर्यंत एकूण २६ राज्ये व ५ केंद्र शासीत प्रदेशांनी गुटखा आणि /किंवा पानमसाला यांवर प्रतिबंध लावला आहे. 

( द ) दिनांक १ ९ जुलै २०१२ च्या अधिसूचनेनंतर महाराष्ट्रात इतर गोष्टींबरोबर गुटखा व पानमसाल्यांचा मोठा साठा 
( महाराष्ट्राबाहेरील ठिकाणांहून परिवहनासाठी असल्याचे) भासवून ट्रक , वाहने व इतर परिवहन सुविधा अंतर्गत साठवून ठेवण्यात आल्याचे 
आढळून आले, याचा मोठा साठा महाराष्ट्रातील स्थानिक बाजारपेठेमध्ये छुप्या मार्गाने वितरित करण्यात आल्याचेही दिसून आले. 

( ध) अन्न सुरक्षा व मानके (विक्रीवरील मनाई आणि प्रतिबंध) विनियम, २०११ याचा विनियम २.३.४ मध्ये तंबाखू आणि निकोटीन यांचा 
अंतर्भाव असणाऱ्या उत्पादनास आणि अन्न सुरक्षा व मानके ( अन्न उत्पादने मानके आणि अन्न अपमिश्रके ) विनियम, २०११ याच्या विनियम 
३.१.७ अन्वये वडी अवरोधके ( अॅन्टीकेकिंग एजंटस ) ( परवानगी दिलेल्या मर्यादेपलीकडे) यांना केंद्र सरकारने प्रतिबंध केला आहे . 

( न ) तंबाखू आणि सुपारी मिश्रीत अन्न पदार्थांवर जे प्रतिबंध आणण्यात आले आहेत , त्याबाबत शासकीय दंत महाविद्यालय आणि रुग्णालय , 
नागपूर हे यावर सदोदित लक्ष ठेऊन असून , त्यांनी त्यांच्या दिनांक २९ मे २०१४ च्या पत्रामध्ये नमूद केले आहे की , असा प्रतिबंध केल्यामुळे त्याचा 
निश्चितपणे चांगला परिणाम तरुण पिढीवर झाला असून त्यामुळे या प्रतिबंधाचे निश्चित असे सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहेत. 

(प ) केंद्र शासनाचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि देशातील जागतिक आरोग्य संघटनेचे कार्यालय यांचे सहाय्याने पब्लिक 
हेल्थ फाऊंडेशन ऑफ इंडिया यांनी तंबाखू संबंधी रोगांचा आर्थिक भार अहवाल तयार केला असून त्यामध्ये खालील गोष्टी दिसून येतात : 

( अ) तंबाखू वापरामुळे ३५-६९ या वयोगटातील व्यक्तींकरिता २०११ या वर्षात एकूण रुपये एक लाख चार हजार चारशे पन्नास कोटी 
( २२.४ बिलिअन यू.एस. डॉलर्स ) इतका आर्थिक भार सहन करावा लागत असे व त्यापैकी १६ % हा प्रत्यक्ष आणि ८४ % अप्रत्यक्ष भार 
होता. 

( ब) तंबाखूमुळे होऊ शकणाऱ्या हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधी रोगांमुळे ६० % रोगांवरील आर्थिक भार हा केवळ चार राज्यांमध्ये 
( पश्चिम बंगाल , महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश ) सहन करावा लागतो. 

( क ) सर्व प्रकारच्या धूम्रविरहित तंबाखूचे उत्पादन व विक्री यांवर प्रतिबंध घालावा अशी भक्कम शिफारस उपरोक्त अहवालात 
केलेली आहे . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- क, जुलै १६, २०१४ / आषाढ २५, शके १९ ३६ 


( फ ) जर उक्त अन्न वापरले तर मानवी आरोग्य व कल्याण संकटात येईल आणि ज्याअर्थी प्रतिबंध न करता जर त्या अन्नाच्या वापरास 
परवानगी दिली तर सध्याची आणि भविष्यातील पिढीचे आरोग्य धोक्यात येईल. 


. 


( ब) संसदेने मानवी आरोग्याचे महत्त्व विचारात घेतले आहे आणि म्हणून लोकांच्या आरोग्याच्या हितासाठी कोणत्याही अन्न वस्तूची 
निर्मिती, साठवण, वितरण किंवाविक्री यांस प्रतिबंध करण्याकरिता आयुक्त, अन्न सुरक्षा यांना जबाबदार धरलेले आहे आणि ज्याअर्थी, हा आदेश 
काढण्याकरिता मला कलम ३०( २)( अ ) अन्वये यथोचितरित्या प्राधिकृत केले आहे. त्यासाठी मी , कर्तव्यबद्ध आहे; म्हणून, 

मी , अन्न सुरक्षा 
आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य, जी एकतर स्वादिष्ट , सुगंधित किंवा कोणत्याही उक्त अपमिश्रकांसोबत मिसळवली जाते आणि अन्य नावाने चालणारी 
किंवा गुटखा, पानमसाला, स्वादिष्ट / सुगंधित तंबाखू, स्वादिष्ट / सुगंधित सुपारी, खर्रा या स्वरूपात किंवा अन्य कोणत्याही नावाने संबोधली जाणारी 
किंवा कसे , ग्राहकाने मिश्रण करण्यास सहजरित्या सुलभ होईल अशा रितीने विकलेली किंवा वितरित केलेली एक उत्पादन म्हणून किंवानिराळे 
उत्पादन म्हणून आवेष्टित केलेली किंवा खुले असलेले आणि / किंवा विकलेली किंवा कसे अशी तंबाखू आणि सुपारी यांची निर्मिती, साठवण , 
वितरण किंवा विक्री यास लोकांच्या आरोग्याच्या हितासाठी २० जुलै २०१४ पासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिबंध करतो. 


महेश झगडे, भा.प्र.से., 

अन्न सुरक्षा आयुक्त , 
अन्न व औषध प्रशासन , महाराष्ट्र राज्य . 


. 


भाग चार - क - ६५-२अ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- क, जुलै १६ , २०१४/ आषाढ २५ , शके १ ९ ३६ 


COMMISSIONER OF FOOD SAFETY FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION 

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 


Survey No. 341, Bandra -Kurla Complex , Bandra (East ), Mumbai 400 051 

Dated the 15th July 2014 


Order 


FOOD SAFETY AND STANDARDS ACT, 2006 . 

No. FSSA /Notification /1063 - 2014 / 7.— WHEREAS , ( A ) It is one of the primary duties of the 
State , intar alia , to improve public health , as a matter one of the directive principles as enshrined 
in the article 47 of the Constitution of India and , whereas, it implicitly includes the concept of 
provision of measures to be taken for prevention of deterioration of citizen s health ; 

( B ) The Central and the State Governments and the Food Safety Commissioner are required 
to follow certain principles under chapter III of Food Safety and Standards Act, 2006 , which 
includes an endeavour to achieve the appropriate level of protection of human life and health 
[( Sec . 18 ) ( 1)(a )] and, therefore , the conduct of these authorities is supposed to be always guided to 
tackle all the measures to safeguard human life ; 

( C ) The Food Safety Commissioner has a power coupled with a duty under Section 30 ( 2 ) ( a ) of 
the Food Safety and Standards Act, 2006 (“FSSA 2006 ” ) to prohibit in the interest of public health , 
manufacture , storage , distribution or sale of any article of food ; 

( D ) Tobacco , areca nut (beetelnut), whether flavoured , scented or mixed with other ingredients 
such as nicotine, heavy metals , anti-caking agents ( except to the extent specifically permitted as 
ingredients ), silver leaf, binders, flavours, scents, fragrances , prohibited chemicals , or any one of 
these ingredients (the said ingredients are hereafter collectively or individually , as the context 
requires, referred to as “ the said additives ") are “ food " under Section 3 (j) of the Food Safety and 
Standards Act , 2006 ; 

( E ) After general inquiry of various scientific reports and opinions, it was noticed that Gutka , 
Pan Masala , Flavoured /Scented Tobacco , Flavoured /Scented Supari, Kharra and similar products 
containing either tobacco or areca nut (beetelnut), by whatsoever name called , cause immense 
damage to the health of consumers and their adverse impact could also lead to alterations of the 
genetic make -up of future generations ; 

( F ) Overwhelming scientific evidence shows that food products which have tobacco and/or 
areca nut (beetelnut) as their basic ingredient, whether or not containing the said additives, and 
whether going by the name of Gutka, Pan Masala , Flavored /Scented Supari, Flavoured / Scented 
Tobacco, Kharra , or any other name, have extremely deleterious effects on human health and 
well -being with consequential impact on society as well ; 

(G ) By Notification No. FSSA /Notification / 777-2013 /7 dated 18/07/2013 issued u /s 30 ( 2 )( a ) of 
FSSA 2006 , the Commissioner of Food Safety in Maharashtra had prohibited for one year, the 
manufacture , storage , distribution or sale of tobacco and areca nut (beetelnut) which is either 
flavoured , scented or mixed with any of the said additives, and whether going by the name or 
form of gutka , pan masala , flavoured / scented tobacco , flavoured / scented supari, kharra , or 
otherwise by whatsoever name called , whether packaged or unpackaged and/ or sold as one product , 
or though packaged as separate products , sold or distributed in such a manner so as to easily 
facilitate mixing by the consumer . 

( H ) Recent scientific research also bears out the deleterious effects of these foods ; 

(1) The addition of any one of several of the said additives particularly flavouring or scenting 
ingredients to tobacco and/or areca nut (beetelnut ) significantly increases their allure , as raw 
unprocessed tobacco and areca nut (beetelnut) are not inviting in taste or texture. Thus consumption 
of raw and unprocessed tobacco and/or areca nut (beetelnut) is usually not in large quantities 
unless flavoured , scented or containing one or the other of the said additives. It is the flavouring, 
scenting, adding or mixing of one or the other of the said additives or modification of the physical 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- क, जुलै १६, २०१४ / आषाढ २५, शके १९ ३६ 


n 


texture or combination of tobacco with areca nut (beetelnut ) that transforms these foods and 
makes them extremely inviting to a wide spectrum of population including an increasing number 
of children . Consumption of these products is increasing in large quantities and is becoming 
addictive , causing immense damage to the health of consumers and even involving an impact 
upon the genetic make-up of future generations . Some of the said additives are themselves 
extremely dangerous to health and are prohibited under the Food Safety and Standards 
(Contaminants, Toxins and Residues ) Regulations, 2011 , Food Safety and Standards ( Food Products 
Standards and Food Additives ) Regulations , 2011 and the Food Safety and Standards ( Prohibition 
and Restrictions on Sales ) Regulations, 2011 . 

( J) The harmful effects of tobacco , areca nut (beetelnut), and several of the said additives, 
often found in the form ofGutka and Pan Masala , include Acute Hyper magnesia , cardiac arrest , 
oral sub mucous fibrosis, oral cancer , Leukoplakia , Esophageal cancer, Stomach cancer , Metabolic 
abnormalities , reproductive health , Gastro intestinal and respiratory diseases. And whereas the 
following scientific reports, articles and opinions demonstrate the extremely harmful effects of 
such foods : 
1 . Research done at Tata Memorial Hospital ; Areca nut use is considered to be the most 

important etiological factors for OSF (Review article J.Oral Pathol Med 1995 ). 
2 . Research done at Tata Institute of Fundamental Research ; A casual relationship between 

use and both oral caner and precancerous lesions well accepted ( Tobacco habits in India , 

Oxford Universities Press, Mumbai 1992 ). 
3 . A study conducted by Dr. James E. Hamner and Others, found that pre cancerous lesions 

progress to carcinoma (Oxford University Press, Mumbai 1992 ). 
4 . Reports by the Government Dental College , (Nagpur 2012 ) consumption of Gutka or Pan 

Masala , etc. ; causes oral sub mucous fibrosis. (Year 2013 ) As per record in registry , 180 

200 patients of oral submucos fibrosis were admitted . 
5 . Reports by the Government Dental College, Mumbai reveal that chewing of Gutka leads 

to oral sub -mucous fibrosis and there is remarkable increase number of patients in it ; 

( Year 2012 ). 
6 . Survey conducted by the Global Adult Tobacco Survey of India (GATS ) in the years 2009 

10 ; reveal that 35 % adults use tobacco in any one of the forms, out of which 21 % are 

found to be consuming smokeless tobacco . 
7 . Report on the survey conducted by NGO Salam Bombay Foundation in 2013 ; found that 

school going children have benefitted because of the ban of Gutka , Pan Masala etc. since 
the cheap Gutka and Pan Masala are not available within their proximity ; ( Year 2013 ). 
Article published in Reproductive Toxicology [36 ( 2013) 12-17] ; that tobacco and areca 

nut chewing alone , together or with other ingredients had reproductive toxic potential. 
9 . Review article published online [8 December 2012 ] by Saeed Akhtar , Dept. of Community 

Medicine and Behavioral Science , Kuwait University, Kuwait . 
That Areca nut chewing was significantly and independently associated with an increased 

risk of esophageal Squamous cell carcinoma in Asians . 
10. Article by Mr. Rajeshwar N. Sharan published in PLOS one (August/ 2012 / Vol. 7 issue 8 / 

e42759 ) Betel Nut, and its components primarily the alkaloid arecoline , as carcinogen , 
these substances not only have general mutagenic, cytotoxic and genotoxic properties, 

result in the development of carcinogenesis at various sites, specifically in the oral cavity . 
11. IARC monographs (Vol . 85 ), areca nut causes oral sub mucos fibrosis , a precancerous 

condition in human . 
12. Report of National Institute of Health and Family Welfare ; Study , reveals that more 

than one -third of adults in India use tobacco in some or other forms, more than 16 crore 
people are users of only smokeless tobacco . 


8 . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- क, जुलै १६ , २०१४ / आषाढ २५ , शके १९ ३६ 
13 . Urmila Nair and others (Mutagenesis vol. 19 no. 4 pp . 251-262 , 2004 ) ; Relationship 

between Oral Sub mucous Fibrosis, oral cancer has been established and heavy users 

have a significant mortality rate . 
14 . Gupta and Ray , ( 2003 ) Several case control studies in India have shown a high risk for 

OSF among areca nut chewers ; over 70 % of the cases were under 35 yr. old . 
15 . Chu , 2001 ; areca nut chewing is an addictive habit. 
16 . Sinor et al. 1990 , several studies have reported relative risks of from 29 to 154 for 

developing OSF due to chewing of areca nut. 
17. Shah and Sharma, 1998 , the frequency of chewing rather than the total duration of the 

habit was directly correlated with OSF . 
18. Babu et al. 1996 , Symptoms of cancer appeared at an early age in youngsters . 
19 . Jeng et al., 2001, the mutagenic , clastogenic and carcinogenic properties of areca nut, 

themajor constituent of pan masala . 
20 . Dave et al., 1992 , Arecoline, the most important areca nut alkaloid , is present at 1 % of 

the dry weight and has been shown to be genotoxic. 
21. Shirname et al., 1983 , 1984 , Areca nut extract was mutagenic to Salmonella typhimurium 

strains in the presence and absence of an exogenous metabolic activation system . 
22. Rosin et al., 2002, Exposure to aqueous areca nut extract induced mitotic gene conversion 

at pH > 10 (Rosin et al., 2002 ). 


23. IARC , 2004 , recently areca nut chewing has been classified as carcinogenic to humans 

( IARC , 2004 ). 
24. Polasa et al., 1993 , Aqueous extracts of various brands of pan masala were mutagenic in 

S. Typhimurium strains . 
25. Nair et al. 1991, In addition , chromosome breaks have been reported in oral exfoliated 

cells in chewers of BQ with or without tobacco . Micronucleus formation has been observed 

in precancerous lesion of the oral cavity of chewers . 
26. Dave et al., 1991, Exfoliated buckle mucosa cells of pan masala and Gutka consumers. 
27. Desai et al., 1996 , Significant increase among the habit groups as compared with controls. 
28 . Kayal et al., 1993, Type of chewing , had significantly higher frequencies of micro nucleated 

cells in exfoliated oral mucosal cells . 
29. DNA aneuploidy in oral leukoplakia in Caucasian tobacco users has been found to signal 

a very high risk for subsequent development or oralsquamous cell carcinomas and 

associated mortality .(Sudbo and Reith , 2003 , Sudbo et al., 2004 ) 
(K ) The Director, Acharya Tulsi Regional Cancer Treatment and Research Institute , Bikaner 
Rajasthan (letter dt : 2nd January 2011) ; Director, RST Regional Cancer Hospital Nagpur (letter 
dt. 3rd January 2011 ) ; and Director , Indira Gandhi Institute of Medical Sciences , Patna (letter 
dt. Nil) ; Regional Cancer Centre (07/01/2011) ; Director , The Gujarat Cancer and Research 
Institute, Ahmedabad and nine others have written to the Hon ble Prime Minister requesting a 
ban on such foods completely, to save the people of India from the ill effects of their consumption ; 

(L ) A letter written by Special Secretary Govt. of India , Ministry of Health and Family Welfare , 
New Delhi dated 27 August 2012 , to the Chief Secretaries of different States, requesting them to 
implement the provisions of the Food Safety and Standards Act, 2006 and the Regulations 
thereunder in the greater public interest with particular reference to the banning of food products 
containing tobacco and nicotine ; 

(M ) 1153 out of 1173 samples of Gutka, Pan Masala etc. got tested by this office were found to 
contain magnesium carbonate in violation of the Food Safety and Standards ( Food Products 
Standards and Food Additives )Regulations, 2011 ; 

(N ) 717 prosecutions were initiated by this office in courts of law based on samples collected 
during 2003 to 2011 and large stocks of Gutka and Pan Masala seized were destroyed ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क, जुलै १६, २०१४ / आषाढ २५ , 


शके १ ९ ३६ 


९ 


( 0 ) In all 26 states and 5 Unions territories have prohibited Gutka and/or Pan Masala in 
India so far ; 

( P ) Subsequent to the Notification dated 19th July 2012 , large quantities of inter alia Gutka 
and Pan Masala were being brought into Maharashtra (on the footing of being transported to 
places outside Maharashtra ), found to be stored in trucks , vehicles and other transport facilities , 
and large stocks of these were also distributed by leakage into the localmarkets in Maharashtra ; 

(Q ) The Central Government has prohibited products containing tobacco and nicotine in 
Regulations 2.3.4 of the Food Safety and Standards ( Prohibition and Restrictions on sales ) 
Regulations, 2011 and anti -caking agents (beyond the extent permitted ) under Regulation 3.1.7 of 
The Food Safety and Standards ( Food Products Standards and Food Additives ) Regulations , 2011 ; 

( R ) The said foods if consumed will endanger human health and welfare and whereas if 
consumption of these foods is allowed without prohibition the well being of current and future 
generations will be threatened ; 

( S ) The Government Dental College and Hospital Nagpur has been continuously monitoring 
effects of prohibition of tobacco and areca nut containing food products , and as per their letter 
dated 29/05/2014 , the prohibition of such products has definitely helped young people and there 
are positive signs of outcome of the prohibition . 

( T ) The report on the " Economic Burden of Tobacco Related Diseases" , prepared by the Public 
Health Foundation of India , with support from the Ministry of Health & Family Welfare 
Government of India and WHO country office of India , indicates that : 

( a ) The total economic costs attributable to tobacco use from all diseases in India in the 
year 2011 for persons aged 35-69 amounted to Rs. 1,04,450 crores (US $ 22.4 billion ), of which 
16 per cent was direct cost and 84 per cent was indirect cost. 

(6 ) Four states (WB , Maharashtra , AP and UP ) together contributed 60 per cent of the 
disease burden from tobacco attributable CVD . 

( c ) The study also strongly recommends, prohibiting sale and manufacturing of all forms 
of smokeless tobacco products SLT / chewing tobacco . 

( U ) Parliament has considered the importance of human health and therefore made the 
Commissioner Food Safety accountable to prohibit in the interest of public health themanufacture , 
storage , distribution or sale of any article of food , and whereas I am duly authorized and duty 
bound under section 30 ( 2 ) ( a ) to make this order ; 


Therefore I, the Food Safety Commissioner , Maharashtra State , prohibit in the interest of 
public health for a period of one year from 20 July 2014 , the manufacture , storage , distribution , or 
sale of tobacco and areca nut (beetelnut) which is either flavoured , scented or mixed with any of 
the said additives , and whether going by the name or form of gutka, pan masala , flavoured / scented 
tobacco , flavoured / scented supari, kharra , or otherwise by whatsoever name called , whether 
packaged or unpackaged and/or sold as one product , or though packaged as separate products , 
sold or distributed in such a manner so as to easily facilitate mixing by the consumer. 


MAHESH ZAGADE , 1.A.S. 

Food Safety Commissioner , 
Food And Drug Administration , 

Maharashtra State . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


